शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे- 
बालेवाडी, पुणे येथील खर्चास मान्यता 
देणे व निधी वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३२०/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-१, 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
तारीख: २५ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा - 
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडायो-२३१७/प्र.क्र.२२३/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ३० मार्च, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०२०. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दिनांक ०४ मे, २०२०. 
४. उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र. शिक्रीसं/निविप्र/२०२०- 
२१/का-११/१२८., दिनांक ७ जुले, २०२०, दिनांक १० सप्टेंबर, २०२० व दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०२० 


प्रस्तावना - 


सन १९९४ मध्ये पुणे येथे आयोजित झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने पुणे येथे 


म्हाळूंगे-बालेवाडी गावानजीक १५१ एकर इतक्या विस्तीर्ण परीसरात शिवछत्रपती क्रीडा नगरीची 


निर्मिती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आयोजनानंतर सदर क्रीडानगरीचा वापर हा 


राज्यातील विविध स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचे व क्रीडा विषयक उपक्रमांचे आयोजनाकरीता करण्यात 


येत होता. तिसऱ्या राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा सन २००८ च्या निमित्ताने शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात 


असलेल्या विविध आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सूविधांचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे. तर, कांही 


सुविधा नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व सुविधांचा नियमितपणे वापर होत 


असल्यामुळे वापरामुळे सदरहू क्रीडा संकुलाच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीबाबत वारंवार खर्च 


करावा लागतो. क्रीडा संकुलाचे वीज देयक, पाणी देयके, दैनंदिन सफासफाई, सुरक्षा व्यवस्था, 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३२०/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-१ 


जलतरण तलावाची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती व लॅडस्केपिंक तसेच संकुलातील विविध प्रेक्षागृहांचे 


देखभाल व दुरुस्ती यावरील खर्च भागविण्याचे अपरिपार्ह असल्यामुळे या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळूंगे, पुणे येथील वीज देयक, पाणी देयके, दैनंदिन 


सफासफाई, सुरक्षा व्यवस्था, जलतरण तलावाची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती व लॅडस्केपिंक तसेच 


संकुलातील विविध प्रेक्षागृहांची देखभाल व दुरुस्ती यावरील खर्च भागविण्यासाठी सन २०२०२१ या 


वर्षाकरीता “क्रीडा संकुलाची स्थापना” या योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी 24% इतकी 


म्हणजेच रु. ३५०.०० लक्ष ( रुपये तीन कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास व 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सन २०२०-२१ मध्ये क्रीडा संकुलाची स्थापना याकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.३५०.०० लक्ष 


एवढया तरतुदी मधून सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. 


|. उपरोक्‍त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 


प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा 
निधी ठेऊ नये. 
Il. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेठा/नियम/ 


शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 


विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


३. वित्त विभाग दिनांक १६.०४.२०२० व दिनांक ०४.०५.२०२० च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार 


उपरोक्त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक 


सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना 


नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३२०/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-१ 


४ उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च हा " मागणी क्र. ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा 


व खेळ, (१६) HIST संकुल, (१६) (०१) क्रीडा संकुलाची स्थापना (कार्यक्रम) (२२०४ १७०२), ३१, 


सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याअंतर्गत त्यावर्षी 


केलेल्या मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


५. सदरचा झासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१९/१४७१, दिनांक 
१७.११.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५७५/२०२०/व्यय-५,दिनांक २०.११.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२५१४५००२९१२१ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati Madhukar Pree Sey sas Mechs oe aes 


Sp postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=82e1 d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700 


Nanal ae 
(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 


) 

) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

११) नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


93) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवडनस्ती, क्रीयुसे-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


